सन 2029-22 या वित्तीय वर्षात प्रधानमंत्री 
आवास योजना (ग्रामीण) (सर्वसाधारण) 
घटकांतर्गत राज्य समरुप हिस्सा 
रु.१०३,७९,०१,२००/- एवढा निधी वितरीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.४२/योजना-१० 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान रोड, 
फोर्ट, मुंबई - ४०० ००१. 
तारीख: १६ जुले , २०२१ 


१) उप सचिव (ग्रामीण गृहनिर्माण), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, नवी दिल्ली यांचे क्र. 
J92024/09/2098-RH (A/C)-9-Maharashtra, दि.२४.०८.२०२० रोजीचे आदेश. 

२) Wo, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण गृहनिर्माण यांचे पत्र क्र. राव्यक- 
ग्रागू/लेखा(प्रआयो)/२॥0॥१७8॥॥७०(/६६/२०२१, दि.१२.०४.२०२१. 


शासन निर्णय:- 


प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) सर्वसाधारण घटकांतर्गत राज्य समरुप हिस्सा 
रु.१०३,७९,०१,२००/- (अक्षरी रुपये VHal तीन कोटी एकोणऐंज्ी लक्ष एक हजार दोनशो 
फक्‍त) एवढा निधी खर्च करण्यास व अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे वितरीत करण्यास 
शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर खर्च सन २०२१-२२ या वर्षाच्या मंजूर तरतुदीमधून भागविण्यात यावा व राज्य 
शासनाच्या हिऱड्याचा निधी मागणी क्र. एल-३, २५०५ ग्रामीण रोजगार, ६० इतर कार्यक्रम, 
७०२ जवाहर ग्रामसमृध्दी योजना, (०१)प्रधानमंत्री आवास योजना, (०१)(०१) प्रधानमंत्री 
आवास योजना (ग्रामीण) -सर्वसाधारण ( राज्याचा हिस्सा ४० %) (कार्यक्रम) ३१ सहाय्यक 
अनुदाने, ( वेतनेतर) (२५०५ ०५६८), या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 
३. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले अनुदान कोषागारातून काढल्यानंतर पुढील 
माहिती कार्यासन योजना-२ यांना सादर करण्यात यावी. १) मंजूर केलेली रक्‍कम, २) 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.४२/योजना-१०, दि. १६ जुलै , 2029 


कोषागारातून काढलेली रक्‍कम, ३) रक्‍कम काढल्याचा देयक क्रमांक व दिनांक, ४) 
महालेखापाल कार्यालयात नोंद झालेल्या रक्‍कमेश्ी ताळमेळ केल्याचे प्रमाणपत्र. 
४. प्रस्तुत निधीबाबत उपसंचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण-गृहनिर्माण हे आहरण 
व संवितरण अधिकारी म्हणून (संकेतांक क्रमांक १२०१००५१८३) तसेच संचालक, राज्य 
व्यवस्थापन कक्ष ग्रामीण -गृहनिर्माण हे नियंत्रक अधिकारी म्हणून काम पाहतील. सदर 
निधीचे देयके ठाणे कोषागार अंतर्गत उपकोषागार कार्यालय, कोकण भवन, बेलापूर येथे 
पारित करण्यात यावेत. 
५. सदर अनुदान ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात आलेले आहे त्याच प्रयोजनासाठी 
खर्च करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
६. सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.२६/का.१४४४, दि. 
१४.०६.२०२१ तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३९०/२१, व्यय-१५, दि. 
२४.०६.२०२१ अन्वये देण्यात आलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७१६११४५२८८४२० 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Hemant 


Sudhakar Pathak 
eC eal a N DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Rural 
Development Department, 


h postalCode=400032, 

U 7 a a st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1a58924bb1ebc2ed669 
9e048bfa42ad41d1ed32del1e3ed 


i Pat h a k a84d0c03040473905e, 
cn=Hemant Sudhakar Pathak 
Date: 2021.07.16 12:32:03 +05'30' 
(हे.सु.पाठक) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई (पाच जादा प्रतींसह) 
२) संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, ४ था मजला, दक्षिण कक्ष, सिडको भवन, बेलापूर 
नवी मुंबई. 
३) जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 


पुष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२१/प्र.क्र.४२/योजना-१०, दि. १६ जुलै , २०२१ 


(> 


oS Des eel 


उप कोषागार अधिकारी, कोकण भवन बेलापूर 

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

वित्त विभाग (व्यय-१५) व (अर्थ-१७) मंत्रालय मंबई-३२. 

कार्यासन अधिकारी, वित्त-७, वित्त-१, योजना-१, योजना-२, योजना-५ व योजना-७, ग्राम विकास 
विभाग, बांधकाम भवन, मुंबई. 

८) निवड नस्ती (योजना-१०) 


Sm Ss 


पुष्ठ ३ पैकी ३ 


